“क” दर्जा प्राप्त दर्जेदार मराठी चित्रपटांना 
निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य मंजूरीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मचिअ-२०२४/प्र.क्र.९१ (ओ/सां.का.-१. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर , २०२४. 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 
सां.का.१, दि.३० ऑक्टोबर, २०१३ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.२८ ऑगस्ट, २०१४ 
३) शासन शुध्दीपत्रक,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.०८ ऑगस्ट, २०१८ 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/ 
सां.का.१, दि.२५ जानेवारी, २०२३ 
५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/ 
सां.का.१, दि.०३ मार्च, २०२३ 
६) सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे दि.१८ जुळे, २०२४ रोजीचे पत्र 
७) विभागाचे दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे इतिवृत्त 
८) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मचिअ-२०२४/प्र.क्र.९१/ 
सां.का.-१, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 
प्रस्तावना: 


दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
उपरनिर्दिष्ट १ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने, दि.०४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा.मंत्री, 
सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली चित्रपट अनुदानाबाबत चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, तज्ञ इत्यादी चित्रपट 
क्षेत्राशी निगडीत आढावा बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार उपनिर्दिष्ट ८ अन्वये 
“क” दर्जा प्राप्त चित्रपटांना देखील अनुदान प्रदान करण्याबाबत समावेश करण्यात आलेला आहे. 

सदर चित्रपट अनुदानाच्या पात्रता तपासण्यासाठी संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर गठीत समितीमार्फत छाननी अंती शिफारस केलेल्या "क" दर्जा 
प्राप्त एकूण २३ चित्रपटांना अनुदान प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत माहे फेब्रुवारी, २०२४ ते मे, २०२४ 


१०.०० लक्ष प्रमाणे एकूण रुपये २.३० कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी तीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२४/प्र.क्र.९१ (ओ/सां.का.-१. 


अ. चित्रपटाचे नांव अ. चित्रपटाचे नांव 
क्र. क्र. 
हिं तिरसाट १३ | दिल दोस्ती दिवानगी 
२ | आलयं माझ्या Vater १४ | दे धक्का-२ 
३ | महाराजा १५ | क्लब ५२ 
४ । गडद अंधार १६ | फुलराणी 
५ | मेकअप १७ | खुर्ची 
६ | छुमंतर १८ | सिंगल 
सातारचा सलमान १९ | धोंड्या 
ऊर्मी २० | रेणूका आई लय भारी 
भयभित २१ | राजकारण गेलं atta 
। १० | घर बंदूक बिर्याणी २२ | तीन अडकून सीताराम 
| a] १ सूर्या २३ | सलमान सोसायटी 
१२ | विठ्ठल माझा सोबती 
०२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती कार्यक्रम (००) १०२, कला 


संस्कृती प्रचालन (०३) (०७) मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक अनुदान (२२०५ १५९९) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) “या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या अर्थसंकल्पीय वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीमधून भागविण्यात 
यावा. 
०३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००७१५०८१६१२२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PARSRAM 
NANDRAM BAHURE : 
(परसरामनं. बहुरे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


018761 


१) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कायी, मंत्रालय, मुंबई. 

२) अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

8) निवडनस्ती (सां.का.१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


